मौजे माहूर, ता. माहूर, जिल्हा नांदेड येथील 
उपकेंद्र मौजे लांजी,ता.माहूर येथे स्थलांतरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांतर-२०२२/ प्र.क्र.२ ९०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ८ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष ७ a/e- 
८माहूर/लांजी/नांदेड/उपकेंद्र/५०४२-४४/२१, दि.३०.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मौजे माहूर,ता. माहूर जिल्हा नांदेड येथील उपकेंद्र, मौजे लांजी, ता. माहूर, जिल्हा 
नांदेड येथे स्थलांतरीत करण्याबाबतचा संचाळक आरोग्य सेवा यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मौजे माहूर,ता. माहूर जिल्हा नांदेड येथील उपकेंद्र, मौजे लांजी, ता. माहूर, जिल्हा 
नांदेड येथे स्थलांतरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५८०९२८१७ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK 
NIVARTTI 
KENDRE oe: 
(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२,मुंबई/नागपूर. 

. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य भवन, मुंबई. 

. संचालक आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 


Cc Av A  -5 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थळलांतर-२०२२/प्र.क्र.२९०/आरोग्य-४ 


५. संचालक आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

७. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, नांदेड. 

१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

११.जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नांदेड. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

१४.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


